पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१. 


वाचा - 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६- 
ब/६१४३/सपोनि- पोना/०३/२००३,दिनांक ०१/०२/२०२१. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोळीस-३११८/प्र.क्र.१०९/पोल ५ 
अ,दि.२९/०९/२०२० 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.दि.१५/०२/२०२१ 
शासन निर्णय- 
शासनाने पोलीस शिपायांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी १५,००० पदांची श्रेणीवाढ करुन 
पोळीस नाईक ही पदे निर्माण करण्याचा तसेच पोळीस उपनिरीक्षकांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी 
१५०० पदांची श्रेणीवाढ करुन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय 
घेतला व त्याप्रमाणे ही पदे दिनांक ०१/११/१९९२ पासून निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 
सदर पदांना शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोलळ-५अ, दिनांक 
२९/०९/२०२० अन्वये दिनांक ०१/०९/२०२० ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली होती. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील 
पत्रान्वये उक्त अस्थायी पदांना दिनांक १/०३/२०२१ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. सदरहू पदांना दिनांक ०१/३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ या 
कालावधीकरिता खालील अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे :- 


अटी :- 


१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १५/२/२०२१ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे कटाक्षाने 
पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अतिमत: 
मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
आस्थापनांची राहील. 

सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी योग्य तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न 
केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक यांची राहील याची नोंद घ्यावी. 


8 


— 


a यावरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन 2029-22 या वित्तिय वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) “ २०५५-पोलीस-१०९-जिल्हा पोळीस-१०९ [oo] [१] जिल्हा पोलीस बल. ” 

२) “२०५५-पोलीस-००१-संचालन व प्रशासन [००] [१] पोलीस निरीक्षणालय.” 

३) “२०५५-पोलीस-००१-गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-[००] [०१] गुन्हा अन्वेषण विभाग.” 
४ “२०५५-पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण [००] [०१]-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय.” 
५) “२०५५-पोळीस-१०१-गुन्हा अन्वेषण व दक्षता [oo] [०३] अँटी SQM ब्युरो.” 
६) “२०५५-१११- रेल्वे पोळीस [oo] [०३] रेल्वे पोलीस.” 

७) “२०५५-१०८-राज्य मुख्यालय, पोलीस १०८ [२] [१] शहर पोलीस.” 

८) “२०५५-पोलीस १०५-सीमा सुरक्षा बल [oo] [१] सीमा सुरक्षा बल.” 

९) “२०५५-पोलीस ११२-बंदर पोलीस [oo] [9] नदी बंदर व सागरी” 

qo) “२०७७-इतर प्रशासकीय सेवा.” 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३३०१६३१५६१९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 
Ve ‘al k a t e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1da 
M d h B h t 08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=Venkatesh Madhav Bhat 
a 7 a V 7 a Date: 2021.03.30 16:38:12 +05'30' 
(व्य. मा.भट) 
उप सचिव,गृह विभाग 


प्रत: 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस महासंचालक, अँटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


Cc WwW A Me) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्त. 

१०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

११. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बळ 

92. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 

१८. निवडनस्ती (पोळ-५आओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


